म्हाप्रळ खारभूमी योजना ता. मंडणगड, जि. 
रत्नागिरी या योजनेच्या बांधाचे मातीकाम व 
उघाडीचे बांधकाम करणे या कामाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे 
बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः खाभूयो - २०२३/प्र.क्र.१६८/खारभूमी 

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

दिनांक :- ०७मार्च, २०२४ 
पहावे- 

मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग,कोंकण प्रदेश,मुंबई यांचे पत्र क्र. जसंविकोप्र/ म्हाप्रळ /तां-३ 

/ २९६०, दिनांक ०४/०९/२०२३ चे पत्र 


प्रस्तावना:- 

FMS खारभूमी योजना ता. मंडणगड, जि. रत्नागिरी ही योजना सावित्री नदीच्या तीरावर 
आहे. रत्नागिरी जिल्हातील खारभूमी विकास योजनेच्या बृहत आरखड्यात मंडणगड तालुक्‍यातील 
पृ.क्र.१४६ अ. क्र. २ वर समाविष्ट आहे. तसेच केद्रिंय पर्यावरण व वन मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे कडील 
पत्र जा. क्र. जे-१७०११/३२/२००१ /आय -३/दिनांक २२/८/२००३ अन्वये सागरी नियमन कायदा 
१९९१ मधून सूट दिलेल्या कोकणातील एकूण ५७५ ( रत्नागिरी जिल्हातील १७० खारभूमी योजना ) 
खारभूमी योजनांमध्ये या योजनेचा समावेश आहे. 


सदर योजनेचे खाडीकडील बाजूस कांदळवनाची वाढ झाली असून सदर कांदळवनाचा भाग 
वगळून बांधाची संरेखा निश्चित करून या योजनेचे अंदाजपत्रक तयार करणेत आले आहे. कांदळवनाचा 
भाग वगळल्यामूळे सदर योजनेची संरेखा ही दोन भागात विभागली आहे. सदर योजना नविन आहे. या 
योजनेच्या बांधाची लांबी भाग-१ मध्ये १०२० मी असून सा.क्र. ६४५ मी. वर ११ गाळयांची उघाडी 
प्रस्तावित केली आहे. भाग-२ मध्ये बांधाची लांबी ४१० मी असून सा.क्र. ३३० मी. वर १ गाळयाची 
उघाडी प्रस्तावित केली आहे. या योजनेचे पुन:प्रापित क्षेत्र १९ हे. आहे. सदर योजनेच्या बांधाची माथा 
पातळी HEC-RAS प्रणालीद्वारे ठरविण्यात आली आहे. सध्याच्या तांत्रिक मानकानुसार खाडीकडील 
बाजूस २.००:१ व शेताकडील बाजूस १.५:१ असे उतार प्रस्तावीत केळे आहेत. सदर योजनेचे काम 
४४०२ मूळ बांधकामे या HARA प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्तावित करणेत येत आहे. 


योजनेचा पुन:प्रापित क्षेत्रानुसार प्रति हेक्टरी खर्च रु. ७,८७,२४५/- इतका येत असून तो 
सध्याच्या प्रचलित आर्थिक मापदंड रु. ७,९३,२०६ /- पेक्षा कमी आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाभूयो - २०२३/प्र.क्र.१६८/खारभूमी 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई यांच्याकडून संदर्भीय पत्रान्वये प्राप्त 
झालेला WMS खारभूमी योजना ता. मंडणगड जि. रत्नागिरी या योजनेच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार सदर प्रस्तावासंदर्भात 
शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

FEMS खारभूमी योजना ता. मंडणगड, जि. रत्नागिरी या योजनेच्या भाग-१ मध्ये ० ते १०२० 
मी. मधील बांधाचे मातीकाम व सा.क्र.६४५ मी वरील उघाडीचे बांधकाम करणे तसेच भाग-२ मध्ये ० ते 
४१० मी. मधील बांधाचे मातीकाम व सा.क्र.३३० मी वरील उघाडीचे बांधकाम करणे या कामास 
जलसंपदा विभागाची दरसूची सन २०२२-२०२३ वर आधारित अंदाजित रूपये ४,६४,४७,४४८/- (रुपये 
चार कोटी चौसष्ट लक्ष सत्तेचाळीस हजार चारशे sears Had) इतक्या रक्‍्कमेस याव्दारे 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. तरतुदींचा उपश्ीर्षवार गोषवारा सोबतच्या 
"परिशिष्टामध्ये" देण्यात येत आहे. सदरील प्रशासकीय मान्यता पुढील अटींच्या अधीन राहून देण्यात 
येत आहे. 

१) योजनेच्या कामावरील खर्च मागणी क्रमांक आय -५, मुख्य लेखाशिर्ष "४४०२ मृद व जलसंधारण 
यावरील भांडवली खर्च (१०२) मृद संधारण (०१) खार जमीन योजना (०१) बांधकामे (योजनांतर्गत ) 
(४४०२ ०३८४)" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


२) प्रस्तावित योजनेचा खर्च लेखाशिर्ष ४४०२ ०३८४ खाली उपलब्ध निधीमधून होणार असल्याने या 
लेखाशिर्षाखाली प्रगतीपथावरील योजनांचे दायित्व विचारात घेऊन योजना विहित कालावधीत व 
प्रशासकीय मान्यता किंमतीच्या मर्यादेत पूर्ण होत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 


३) शासन शुध्दीपत्रक दिनांक १५.०१.२०२४ मधील अ.क्र. २ नुसार खारभूमी योजना पूर्ण करण्यासाठी 
पुनःप्रापित क्षेत्रातील लाभधारकांकडून प्रकल्पातील सहभाग म्हणून रुपये ५००/- प्रती हेक्‍टर खर्च 
(किमान रुपये २००/-रोख व रुपये ३००/- मजुरीच्या स्वरूपात किंवा रोखीने) घेण्यात यावा. शासन 
निर्णय दिनांक ०४.०३.२०२२ मधील परिच्छेद क्र. २(३) नुसार खारभूमी योजनेचे बांधकाम सुरु 
करण्यापूर्वी लाभधारकांनी सहकारी संस्था स्थापन करावी व योजनेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर योजना 
देखभाल व दुरुस्तीसाठी त्यांच्याकडे हस्तांतरित करण्यात यावी. 


४) सदर कामासाठी विहित मार्गाने तरतूद अर्थसंकल्पीय केल्याशिवाय त्यावर खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घेण्यात यावी. 


५) सदर प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी अथवा निविदा विषयक क्षेत्रीय 
स्तरावरील निर्णयास मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही. तसेच सदर योजनेसाठी कोणत्याही 
प्रयोजनार्थ मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी वितरण अथवा अतिरिक्त खर्च न 
करण्याची जबाबदारी संपूर्णपणे प्रदेश कार्यालयाची राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः खाभूयो - २०२३/प्र.क्र.१६८/खारभूमी 


६) प्रचलित शासन निर्णय,नियम, (७ ची मार्गदर्शक तत्वे, वित्तीय अधिकार मर्यादा, विहित केलेली 
निविदा कार्यपद्धती याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक आहे व याची जबाबदारी 
संपूर्णपणे प्रदेश कार्यालयाची राहील. 


७) सदर योजनेच्या प्रशासकीय मान्यतेमध्ये अंतर्भूत किंमतीला तांत्रिक मान्यता प्राप्त करून घ्यावी. 


८) संपूर्ण योजना सदर प्रशासकीय मान्यता किंमतीच्या मर्यादेत पूर्ण करावी. 


सदरहू शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-१०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५, भाग पहिला, उपविभाग तीन, अनुक्रमांक ४, परिच्छेद क्रमांक २७(२) अन्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार आंतरवित्त सल्लागार व सह सचिव 
तसेच नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २६२/२३ कार्यासन १४३४, दिनांक २६.१०.२०२३ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता या विभागातील खारभूमी 
कार्यासनाच्या प्रशासकीय मान्यता नोंदवहीत १४ या अनुक्रमांकावर नोंदविण्यात आली आहे. 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३०७११२९०८६८२७ असा आहे. सदर AST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


अ Digitally signed by PRAVIN SHIVAJI KOLHE 

सहपत्र Cam परिशिष्ट T ST DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d3179b092692e5a493ad 13c482974ccf422b154ad321 
9b12b5a56d8ec2ed058e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=A5CAFEFCF97B7EE559404B1081AE6CC80B0710 
E3FC3826245F60E43248C12F 10, cn=PRAVIN SHIVAJI KOLHE 
Date: 2024.03.07 11:38:40 +05'30' 

(प्रविण कोल्हे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, यांचे प्रधान सचिव मुंबई. 

३. मा. उप मुख्यमंत्री, (जलसंपदा) महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, यांचे प्रधान सचिव मुंबई. 

४. मा. उप मुख्यमंत्री, (वित्त व नियोजन ) महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, यांचे प्रधान सचिव मुंबई. 
५. सर्वमा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा. विरोधी पक्ष नेते, विधानपरिषद/विधानसभा महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य,१/२ मुंबई / नागपूर 


८. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य,१/२ मुंबई / नागपूर 
९. महालेखापाल 9/2, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा), मुंबई/ नागपूर 
१०. जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी 


शासन निर्णय क्रमांकः खाभूयो - २०२३/प्र.क्र.१६८/खारभूमी 


११. मुख्य अभियंता, (द व प्री व सह सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक,जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई. 

१३. आंतर वित्त सल्लागार व सह सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. उप सचिव (लघु पाटबंधारे) यांचे स्वीय सहाय्यक,जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. प्रकल्प संचालक व अधीक्षक अभियंता, खारभूमी विकास मंडळ, ठाणे. 

१६. अवर सचिव (खारभूमी), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७. अवर सचिव, अर्थ शाखा १/२,मंत्रालय, मुंबई. 

१८. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग/अर्थ-२,मंत्रालय, मुंबई. 

१९. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (कार्यासन -१४३४) ,मंत्रालय, मुंबई. 

२०. खारभूमी कार्यासन, संग्रहार्थ. 


शासन निर्णय क्रमांकः खाभूयो - २०२३/प्र.क्र.१६८/खारभूमी 


(शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्रमांकः खाभूयो २०२३/प्र. क्र.१६८ / खारभूमी 


दिनांक : ०७/०३/२०२४ चे सहपत्र) 


परिशिष्ट अ 
TES खारभूमी योजना ता. मंडणगड, जि. रत्नागिरी या योजनेच्या बांधाचे मातीकाम व उघाडीचे 
बांधकाम करणे या कामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबतच्या 


प्रस्तावातील उपशीर्षनिहाय तरतूदी 


अ.क्र. उपशीर्ष 


अंदाजपत्रकीय किंमत (रूपये) 


शिडी अ- प्राथमिक कामे 


०० | 


ब- भूमी संपादन 


(७०००७ | 


१,९७,३२,९४०.०० 


२ 
३ | क-कामे बंधारा 
४ | फ-आर.एच.टी. वर्क 


१,०९,७७,१११.०० 


५ | के-इमारती ५०,०००.०० 
६ | एम- वृक्षारोपण (०० | .०० 
9 ओ- संकीर्ण ७०००७ | ere) 
८ | पी- देखभाल ०० | .00 


९ आर-दळणवळण 


४,७४,१४४.०० 


एकूण कामे रुपये 


३,१२,३४,१९५.०० 


इन्सुरन्स १% 


३,१२,३४२.०० 


गौण खनिज 


६१,५५,३२७.०० 


जी. एस. टी. १८% 


५६,२२,१५५.०० 


अनुषांगिक We १०% 


३१,२३,४१९.०० 


एकूण रुपये ४,६४,४७,४४८.०० 
ठळक वैशिष्टये 
पुन:प्रापित होणारे क्षेत्र ५९ हेक्‍टर 
प्रती हेक्टरी किमत (रुपये) रुपये ७,८७,२४५ /- 
लाभव्यय गुणोत्तर १.१७ 


2.5.4.20=d3179b092692e5a493ad 1 3c482974ccf422b154ad321 
9b12b5a56d8ec2ed058 Fi 
5 CAFEFCF97B7EE559404B1081AE6CC80B0710 


postalCode=400032, st=Maharashtt 
ber=A: 
S H | VAJ | KO | H F E3FC3826245F60E43248C12F10, PRAVIN SHIVAJI KOLHE 
Date: 2024.03.07 11:39:09 +05'30° 


(प्रविण कोल्हे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


